बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना 
कोवीड कालावधीमधील प्रशासकीय 
अनुदान वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ७ जुले, २०२३. 


वाचा :- 

१. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/ का-५ 

“प्रशा अनु/२०२२-२३/३४, दि.२७/०३/२०२२ 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/ का-५ 
/अनु/ २०२२-२३/१७६८, दि.३१/०३/२०२२ 

प्रस्तावना:- 

बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ नुसार ज्या संस्थांकडे नोंदणी 
प्रमाणपत्र होते अथवा ज्या संस्थांमध्ये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रवेशित ठेवण्यास मुभा देण्यात 
आली होती अथवा शासन स्तरावरून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती अशा 
संस्थांमध्ये कोवीड रोगामुळे प्रवेशितांना शाक्य असल्यास त्यांचे नातेवाईकांकडे पाठविण्याबाबत 
निर्देशित केलेले असल्याने या संस्थांमध्ये प्रत्यक्षात प्रवेशित दाखल नसले तरी संस्थां चाळू होत्या सदर 
संस्था कोव्हीड कालावधीनंतर पुन्हा कार्यन्वित झाल्यानंतर या संस्थांमध्ये बाल कल्याण समितीच्या 
मान्यतेने प्रवेशित दाखल करण्यात आले असून या संस्थांच्या कोवीड कालावधीमध्ये इमारती कायम 
होत्या व GHANA SG कायम असल्याने या कालावधीकरीता या संस्थांना केवळ प्रशासकीय अनुदान 
अदा करण्याची बाब शासन विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत बालकांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या संस्थांचे कोवीड 
कालावधीमधील प्रशासकीय अनुदान रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मागणी क्र.एक्स ०१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बालकल्याण, ०२ स्वयंसेवी 
संस्थांना अनुदान, (०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 
स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबी खाळी रू.१४.३९ लक्ष व (०५) (०२) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेतर सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


(कार्यक्रम) (२२३५ ११४७) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबी खाली 
रू.६२४.३६ लक्ष इतका निधी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत असलेल्या 
तरतूदीतून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 
लेखाशिर्ष व बाब अर्थसंकल्पीत । वितरीत करण्यात येणारी 
तरतूद तरतूद 
11_____ 2 २ a 
(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज 9923.08 १४.३६ 
असलेल्या मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 
स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) २२३५ ३०४१ 
३१ सहायक अनुदाने 
(०५) (०२) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेतर ५२००.०० § 28.36 
सेवा (कार्यक्रम) (वेतनेत्तर) 2234 ११४७ 
३१, सहायक अनुदाने 
एकुण ६३८.७२ 


२. उपरोक्त निधीतून स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहांचे कोवीड 
कालावधीमधील प्रशासकीय अनुदान परिशिष्ठ “अ” व “ब” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आयुक्‍त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांचे स्तरावरून संबधित संस्थांना वितरीत करण्यात यावे. 


३. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.४/२०२० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार निधी 
वितरणामध्ये होणारा अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी सदर निधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून 
पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित संबधित संस्थेस निश्चितपणे वितरीत करावा. उपरोक्तप्रमाणे 
विहित कालावधीमध्ये निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांची 
राहील. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
नमून्यात शासनास तात्काळ सादर करावे. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८६/व्यय-६, दि.२७/०६/२०२३ 
अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७०३१५५०५७८६३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
NILESH me a tll 


MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085 
J A N A R D A N ddbef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=B7D8429F943427129A6A081EE 

223FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C 
Pp AT | | 7AE, cn=NILESH JANARDAN PATIL 

Date: 2023.07.07 12:19:42 +05'30° 


(डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

११.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-, मंत्राळय, मुंबई 

१४.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१५.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिळा व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
सदर निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१७.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


परिशिष्ट-अ 

अ.क्र. जिल्हा स्वयंसेवी संस्थेचे नांव वितरीत 

अनुदान 

ति लातुर | मागास समाज सेवा मंडळ देवताळा ता.औसा संच. कै. १६३८०० 

जयसिंगराव चव्हाण बालसेवा सदन मनोहर तांडा ता. 
औसा जि. लातुर 
२ लातुर | ज्ञानोदय विमुक्त जाती शिक्षण प्रसारक मंडळ कानडी २१०००० 
बोरगांव संच. वसंत बाळसदन सेवा केंद्र कानडी 
बोरगांव ता.जि. लातुर . 
३ ळातुर | मनिषा शिक्षण प्रसारक मंडळ व्दारा संच. ममता मुळीचे | १६८००० 
TATE तावरजा कॉलणी लातुर ता. जि. लातुर 
४ बीड सौ. गुणाबाई ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ संच. संत २८७०७० 
धुराबाई बालसदन शांकरपार्वती नगर ता. परळी वै. जि. 
बीड 
५ बीड श्री जगदंबा बाल व अपंग कल्याण मंडळ बीड संच. ४१८३२० 
कनिष्ठ / वरीष्ठ बालगृह TAT नगर बीड जि. बीड 
६ बीड कानिफनाथ ग्रामिण विकास संस्था संच. भगवान १८८८१० 
बालसदन MHS पार्वती नगर ता. परळी वै जि. बीड 

एकुण १४३६००० 
NILESH 1. pena 
JANARDAN 22.0 
PATIL oe 

(डॉ.निलेश ज.पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


परिशिष्ट-ब 
अ.क्र जिल्हा स्वयंसेवी संस्थेचे नांव वितरीत अनुदान 
1 re २ ३ a: se 
- लातुर ज्ञानोदय विमुक्‍त जाती शिक्षण प्रसारक मंडळ कानडी ६१९५०० 
बोरगांव संच. वसंत बालसदन सेवा केंद्र कानडी बोरगांव 
ता.जि. लातुर . 
२ लातुर प्रतिभा बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ एकंबी तांडा ता. औसा ५९८५०० 
संच. रेणुकामाता बालगृह एकंबी तांडा ता. औसा जि. लातुर 
३ लातुर के. केवळाई चव्हाण महिला मंडळ देवताळा ता. औसा संच. १२४९५०० 
कमलानेहरु बालगृह मनोहर तांडा ता. औसा जि. लातुर 
४ लातुर मागास समाज सेवा मंडळ देवताळा ता.औसा संच. कै. ८६१००० 
जयसिंगराव चव्हाण बालसेवा सदन मनोहर तांडा ता. औसा 
जि. लातुर 
4 लातुर सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ मेवापुर तांडा संच. रमाबाई ३२९९५० 
बालगृह ता. जळकोट जि. लातुर 
६ लातुर  । कै. केवळाआई चव्हाण महिला मंडळ देवताळा ता. औसा संच. २७३००० 
महात्मा ज्यातीबा फुले बालगृह सिंदाळा (लो) ता. औसा जि. 
लातुर 
७ लातुर जिजामाता बहु. सामाजिक सेवाभावी संस्था उत्का ता. औसा ५८६५०० 
संच. जिजामाता बालगृह एमआयडीसी औसा ता. औसा जि. 
लातुर 
८ लातुर  । कै. केवळाआई चव्हाण महिला मंडळ देवताळा ता. औसा संच. २३१००० 
रमाबाई आंबेडकर बालगृह गांधीनगर सिंदाळा (लो) ता. 
औसा जि. लातुर 
९ लातुर सौ. गुणाबाई ग्रामिण शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित संत २१००० 
धुराबाई बालसदन वाजरखेडा तांडा ता. जि लातुर 
। ० लातुर महात्मा ज्योतिबा फुले सेवाभावी संस्था भांतागळी ता. जि. ७०९१७० 
लातुर संच. संजिवनी बालसदन निलंगा ता. निलंगा जि. 
लातुर 
1 १ लातुर । राजश्री शाहु बहु. ग्रामिण विकास संस्था काळेगांव व्दारा संच. ९६०७५० 


रोकडोबा बालसदन काळेगांव रोड अहमदपुर ता. अहमदपुर 
जि. लातुर 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


अ.क्र जिल्हा स्वयंसेवी संस्थेचे नांव वितरीत अनुदान 
| हः: | २ ३ 1 छ_| 
१२ लातुर सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ मेवापुर तांडा जळकोट जि. २४६००० 
लातुर संच. मातोश्री बालगृह चिंचोळी आतनुर ता. जळकोट 
जि. लातुर 
१३ लातुर माहेर बहु. महिला मंडळ लातुर संच. आधार बालकाश्रम ६४३२६० 
लातूर,जि. लातूर 
१४ लातुर बळीराजा सेवाभावी संस्था देवणी संच संत ज्ञानेश्वर मुलांचे ४२६००० 
बालगृह उदगीर रोड देवणी ता.देवणी,जि.लातूर 
१५ लातुर बळीराजा सेवाभावी संस्था देवणी संच कृष्णामाता मुलींचे २७७९०० 
बालगृह उदगीर रोड देवणी ता.देवणी,जि.लातूर 
१६ लातुर श्री गजानन बहु. संस्था बोरी ता. जि. लातुर संच. यशवंत १८०००० 
बालकाश्रम बोरी ता. जि. लातुर 
१७ लातुर महात्मा फुले बहु. शिक्षण संस्था उदगीर व्दारा संच. राजिव २२३६५० 
गांधी अनाथालय उदगीर ता. उदगीर जि. लातुर 
१८ लातुर  । सौ. गुणाबाई ग्रामिण शिक्षण प्रसारक मंडळ संच. संत धुराबाई २३१००० 
बालकाश्रम वांजरखेडा तांडा ता. जि. लातुर 
१९ लातुर महात्मा फुले बहु. शिक्षण संस्था उदगीर व्दारा संच. राजिव २२१५५० 
गांधी बालगृह उदगीर ता. उदगीर जि. लातुर 
२० लातुर तिरुपती बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ IST ता. निळंगा ३५१६८० 
संचलित श्रीकृष्ण बालकाश्रम औरादठाहा ता. निलंगा जि. 
लातुर 
२१ लातुर रखमाई बहु. महिला मंडळ कोकणगा ता. अहमदपुर संच. २५२००० 
माता रुक्मिनी बालगृह टेंभुर्णी रोड अहमदपुर जि. लातुर 
२२ बीड सौ. गुणाबाई ग्रामिण शिक्षण प्रसारक मंडळ संच. संत धुराबाई १४३९४४५ 
बालकाश्रम BHC नगर ता. परळी वै. जि. बीड 
२३ बीड योगेश्वर बहु. सेवा भावी संस्था संच. मदर तेरेसा बालकाश्रम ९२३७९० 
HHA नगर ता. जि. बीड. 
२४ बीड जयक्रांती बहु. शिक्षण प्रसारक सेवाभावी प्रतिष्ठाण मंडळ ८४६०९० 
रामपुर तांडा (गुप्ता) व्दारा संचलित मुक्ताई बालसदन 
सिरसाळा ता. परळी वै. जि. बीड 
२५ बीड माहेर बहु. महिला मंडळ लातुर संच. आधार बालमकाश्रम ८४४६२० 


तळेगांव (घाट) ता. अंबाजोगाई जि. बीड 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


अ.क्र जिल्हा स्वयंसेवी संस्थेचे नांव वितरीत अनुदान 

(तः: i २ 3 ae! 

२६ बीड कानिफनाथ ग्रामिण विकास संस्था संच. भगवान बाळसदन ९५७१८० 
ठांकर पार्वती नगर ता. परळी वै जि. बीड 

२८ बीड सौ. गुणाबाई ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडळ संच. संत धुराबाई १५४२२४० 

बालकाश्रम ठांकरपार्वती नगर ता. परळी वै. जि. बीड 
२९ बीड झुंजार बहु. सेवाभावी संस्था केज संच. जिजाऊ बालकाश्रम ८६८५६० 
ता. केज जि. बीड 
३० बीड माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ सोनगांव ता. जि. बीड संच. श्री ९५२५६० 
नगद नारयण बालकाश्रम श्री क्षेत्र नारायण गड ता. जि. बीड 
३१ बीड ग्रामळलोक समाज विकास मंडळ उमरगा कोर्ट संच. पांडुरंग ८६८५६० 
बालकाश्रम जुने ता. केज जि. बीड 
३२ बीड TA oh समाज विकास मंडळ उमरगा कोर्ट संच. पांडुरंग ८०३५६५ 
बालकाश्रम नविन ता. केज fo. बीड 
३३ बीड जिवनधारा बहु. सेवा भावी संस्था टोकवाडी संच. शांकर बापु ८३३९१० 
बालकाश्रम ता. परळी जि. बीड 

38 बीड कानिफनाथ ग्रामिण विकास संस्था संच. ज्ञारेश्वरी बालकाश्रम १७३५५४५ 
शांकर पार्वती नगर ता. परळी वै जि. बीड 

34 बीड यंशवंत ग्राम प्रतिष्ठाण बेळखंडी संच. अभिनव बाळलकाश्रम ८५१०२५ 

पिंपरगव्हाण रोड ता. जि. बीड 
३६ बीड वैद्यनाथ बहु. जनकल्याण शिक्षण संस्था लातुर संचलित ९५२८७५ 
बाळलकाश्रम संत भगवान बाबा चौक परळी रोड अंबाजोगाई 
जि. बीड 

३७ बीड अखिल भारती संस्कृत प्रचारिणी संस्था संच. वैदयनाथ ९४२६९० 
बालकाश्रम कृष्णानगर परळी वै. जि. बीड 

३८ बीड वैद्यनाथ बहु. जनकल्याण शिक्षण संस्था लातुर संचलित ९१४१३० 

arated सिरसाळा रोड परळी वै. जि. बीड 
38 बीड चौडेश्वरी सेवाभावी संस्था संच. समर्थ बालकाश्रम वडवणी ता. ९११७१५ 
वडवणी जि. बीड 
४० बीड अखिल भारती संस्कृत प्रचारिणी संस्था संच. वैदयनाथ ९१४१३० 


बालकाश्रम कन्या शाळा रोड परळी वै. जि. बीड 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


अ.क्र जिल्हा स्वयंसेवी संस्थेचे नांव वितरीत अनुदान 
चि या २ ३ a ae 
४१ बीड श्री जगदंबा बाल व अपंग कल्याण मंडळ बीड संच.धौम्यरुषी ६२४३३० 
बालकाश्रम घोगस पारगांव ता. शिरुर जि. बीड 
४२ बीड श्री छत्रपती शाहु महाराज मागासवर्गीय महिला सेवा संस्था ७४८८६० 
संच. शाहु बालकाश्रम पालवन चौक बीड 
83 बीड जगदंबा शिक्षण प्रसारक मंडळ माजगांव संच. इंदिरा ८६२५७५ 
बालकाश्रम मंजरथ रोड ता. मांजळलगांव जि. बीड 
४४ बीड ग्रामीण विकास महिला बहु. सेवा भावी संस्था नाथापुर संच. ८४३४६५ 
साईनाथ बालकाश्रम नाथापुर जि. बीड. 
४५ बीड शिवडांकर शिक्षण सेवाभावी संस्था बीड संच. जयभवानी ८५७३२५ 
बालसदन वारुळा ता. माजलगांव जि. बीड 
४६ बीड जय मातादी बहु. सेवाभावी संस्था बीड संच. कै. हनुमंतराव ८६८९८० 
पुसरेकर बालकाश्रम गायत्री कॉलणी बीड 
४७ बीड चौडेश्वरी सेवाभावी संस्था संच. ओम साई बाळसदन वडवणी ३3६८३०५ 
ता. वडवणी जि. बीड 
SC बीड सोनाली ग्रामिण विकास सेवा भावी संस्था परळी वे. संच. श्री ३१२३७५ 
समर्थ बालळकाश्रम बसवेश्वर HIS ता. परळी जि. बीड 
४९ बीड समाज प्रबोधन प्रतिष्ठान माजलगांव संच. मंगळनाथ १३८६००० 
बालकाश्रम मजरथरोड ता. माजलगांव जि. बीड 
Yo बीड शाहिद भगतसिंग ग्राम विकास मंडळ ठिरुर घाट संच. श्री ४७३५८० 
TOS बालसदन तांबडे वस्ती शिरुर घाट ता. केज जि. बीड 
५१ बीड श्रीनाथ मानव सेवा मंडळ संच. इंदिरा बालसदन नाथा ता. ९२२२१५ 
परळी जि. बीड 
प२ बीड शाहिद भगतसिंग ग्राम विकास मंडळ शिरुर घाट संच. १४३२२० 
व्यंकटेश बालकाश्रम तांबडे वस्ती शिरुर घाट ता. केज fa. 
बीड 
43 बीड BRAS व्यायाम शाळा व क्रिडा मंडळ चऱ्हाटा संच . तनय ८९३१३० 
बालकाश्रम काळीका नगर नगर रोड ता. जि. बीड 
५४ बीड सावित्री बहु. सेवाभावी संस्था कुकडगांव संच. माऊली ९४७९४० 
बालकाश्रम अंबीका चौक बीड ता. जि. बीड 
५५ बीड शाहु महाराज बहु. सेवाभावी संस्था व शिक्षण प्रसारक मंडळ ९५७७०५ 


आष्टी संच. साई बालगृह क्र.१ आष्टी जि. बीड 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


निर्मळनाथ बालकाश्रम वांगी ता. जि. बीड 


अ.क्र जिल्हा स्वयंसेवी संस्थेचे नांव वितरीत अनुदान 
(>: i २ 3 a ह. | 
५६ बीड बंधुभाव शिक्षण प्रसारक मंडळ नांदेड संच. आनंद बालकाश्रम ७०५७०५ 
संत नामदेव नगर धानोरा रोड ता. जि. बीड 
4g बीड शाहिद भगतसिंग ग्राम विकास मंडळ शिरुर घाट संच. १४३३२५ 
योगेश्वरी मुलांचे बालगृह पिठ्ठी (घाट) ता. केज जि. बीड 
Kd बीड भारतीय ग्रामिण विकास संस्था नांदुरघाट संच. श्री स्वामी २२९३२० 
समर्थ बाळसदन तांबडेवस्ती शिरुर घाट ता. केज. जि . बीड 
4Q बीड उत्कर्ष सेवाभावी संस्था तागडगांव ता. ठोरुर का. आष्टी जि. ४४०९०० 
बीड संच. ह.भ.प. भगवान बाबा बालसदन Brox का. जि. 
बीड 
६० बीड वसंतराव नाईक आश्रम शाळा संस्था वसंत नगर ता. परळी ८६९४०० 
जि. बीड संच. गेनाई बालकाश्रम कौडगांव हुडा ता. परळी 
जि. बीड 
६१ बीड | शिवशंकर महिला सेवाभावी संस्था टेंभुर्णी संच. भगवान बाबा ६६६७६० 
बालगृह ता. शिरुर का. जि. बीड 
६२ बीड सौ. गुणाबाई ग्रामिण शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित संत ३८९२१५ 
धुराबाई बालगृह शांकर पार्वती नगर परळी वै. जि. बीड 
६३ बीड वीर हनुमान शिक्षण संस्था सारणी (आ) ता.केज. जि. बीड ७१६४९० 
संच. व्यंकटेडा बालसदन सारणी आ. ता. केज जि. बीड 
६४ बीड श्री सेवादास शिक्षण प्रसारक मंडळ महोदरा व्दारा संच. ८१९००० 
सजिवनी बालकाश्रम ळेंडेवाडी ता. परळी जि. बीड 
६५ बीड माऊली विद्यापीठ केज संच.माऊळली बाळसदन मांगवडगाव ५२५००० 
ता. केज जि. बीड 
६६ बीड स्वामी समर्थ शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था बीड संच. समर्थ ७५५२६५ 
बालकाश्रम धानोरा रोड ता. जि. बीड 
६७ बीड मत्सगंधा बहु. सेवाभावी संस्था धानोरा रोड बीड संच. ५८७१०० 
बालकाश्रम धानोरा रोड बीड ता. जि. बीड 
६८ बीड युवा ग्राम विकास मंडळ केज संच. आक्षय बालगृह अक्षय ५९४८२० 
निवास धारुर रोड केज ता. केज जि. बीड 
६९ बीड जिजामाता महिला सेवाभावी संस्था वांगी संच. स्वामी ५०८३८० 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


अ.क्र जिल्हा स्वयंसेवी संस्थेचे नांव वितरीत अनुदान 
ei 2 3 शिकव a 
७० बीड भारतीय ग्रामिण विकास संस्था नांदुरघाट ता. केज जि. बीड ४५४४१० 
संच. राधाकृष्ण बालकाश्रम तांबडेवस्ती शिरुर घाट ता. केज. 
जि. बीड 
७१ बीड वीर हनुमान शिक्षण संस्था सारणी (आ) ता.केज. जि. बीड ७३७९१० 
संच. राजलक्ष्मी बालसदन सारणी आ. ता. केज जि. बीड 
७२ बीड माऊली विद्यापीठ केज संच.माऊली बालकाश्रम ६७३६५० 
एमआयडीसी बीड 
७३ बीड सुधाकररावजी नाईक मागसवर्गीय समाज कल्याण मंडळ ५५७४४५ 
संच. गोकुळ बालसदन नाळवंडी रोड नाळवंडी चौक ता. जि. 
बीड 
७४ बीड शाहु महाराज बहु. सेवाभावी संस्था व शिक्षण प्रसारक मंडळ ६७०७६० 
आष्टी संच. साई बालसदन बा. क्र.२ आष्टी जि. बीड 
७५ बीड करुणा शिक्षण संस्था वडगांव (दादाहारी) ता. परळी जि. बीड ७०८४३५ 
संच. श्री संचारेश्वर बालगृह वडगांव दादाहारी परळी वै. जि. 
बीड 
७६ बीड ग्राम विकास समिती जवळबन संच. माऊली बाळलकाश्रम ९२७४६५ 
जवळबन ता. केज जि. बीड 
७७ बीड विजयालक्ष्मी महिला सेवाभावी संस्था बीड संचलित ६३१८९० 
बालकाश्रम ASIST ता. गेवराई जि. बीड 
७८ बीड महाराष्ट्र सेवाभावी संस्था बीड संच. वैभव बालगृह नेकनुर ता. ४९४२३५ 
जि. बीड 
७९ बीड छत्रपती शाहु महाराज प्रतिष्ठान संच. छत्रपती शाहु महाराज १५६३१३५ 
बालसदन मोरे वाडी ता. अंबाजोगाई जि. बीड 
८० बीड सरस्वती महिला सेवाभावी संस्था बीड संचलित सी. बी. ८७४६५० 
जाधव बालकाश्रम मुलींचे ता. जि. बीड 
८१ बीड ज्ञानराज बहु. ग्रामीण महिला मंडळ जवळबन, संच. विठाई ९०३६३० 
TOUT जवळबन ता. केज जि. बीड 
८२ बीड राजे छत्रपती ग्रामीण बहु. सेवाभावी संस्था पालवन संच. ५२११२० 
हर्षवर्धन बाळकाश्रम धानोरा रोड बीड 
८३ बीड श्री देवदत्त सेवाभावी संस्था चौसाळा संच रुक्मीणी ३२४०६० 


बालकाश्रम (बालगृह) एकनाथनगर ता. जि. बीड 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२२/प्र.क्र.११२/का-०८ 


अ.क्र जिल्हा स्वयंसेवी संस्थेचे नांव वितरीत अनुदान 
1 a | २ ३ PB 
८४ बीड जय मल्हार सेवाभावी संस्था दासखेड संच. कै. बाबासाहेब ५६००४० 
खनाळ बालकाश्रम दासखेड ता. पाटोदा जि. बीड 
८५ बीड अश्वलिंग सेवाभावी संस्था पालवन संच. बालकाश्रम पालवन ५२३३२० 
रोड ता. जि. बीड 
८६ बीड अश्वलिंग सेवाभावी संस्था पालवन संच. बेलेश्वर बालकाश्रम ५३०५६० 
बेलगांव (लिंबागणेश) ता. जि. बीड 
८७ बीड ईश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ गांजपुर जि. बीड संचलीत जिवन ८५७२२० 
शिक्षण बालगृह गांजपुर ता. धारुर जि. बीड 
८८ बीड ईश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ गांजपुर जि. बीड संचलीत जिवन ७२०१९५ 
शिक्षण बालगृह केज ता. केज जि. बीड 
टश बीड के. वंचळाबाई घुमरे शिक्षण प्रसारक मंडळ पारगांव घुमरा ता. ८३५४८५ 
पाटोदा जि. बीड संच. गोदावरी बालकाश्रम गेवराई जि. बीड 
९० बीड सिध्दनाथ सामाजिक व सेवाभावी संस्था लातुर संचालित ४५७७६० 
ज्योती बालसदन, आर. टि. ओ. ऑफिसच्या पाठीमागे 
अंबाजोगाई ता. अंबाजोगाई जि. बीड 
९१ जालना मागास समाज सेवा मंडळ दहिफळ तांडा ता. जि. जालना ३५७२१० 
संच. वसंतराव नाईक बालगृह दहिफळ तांडा ता. जि. 
जालणा 
९२ जालना मागास समाजसेवा मंडळ दहिफळ तांडा ता. जि. जालणा १६५५८५ 
संच. ज्योतीबा फुले बालगृह, नेर ता. जि. जालना 
९३ जालना रामकृष्ण सेभाभावी संस्था पांगरी गोसावी संच. स्वामी ३५३६४० 
विवेकानंद बालकाश्रम पांगरी गोसावी ता. मंठा जि. जालना 
९४ जालना | त्रिमुर्ती बहु.शैक्षणिक सेवाभावी संस्था गुडसूर ता. उदगीर संच ८९५९० 
कै.राधाबाई बालगृह जालना 
९५ औरंगाबाद | अष्टविनायक शिक्षण प्रसारक मंडळ बीड संचलित व्यंकटेश १८६३७५ 
बालगृह सातारा परीसर ता. जि. औरंगाबाद 
एकुण ६२४३६००० 

NILESH 

JANARDAN 

PATIL 

(डॉ.निलेश ज.पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


